सन २०२३-२४ या चालू आर्थिक वर्षात 
सुधारित मनोधैर्य योजनेसाठी रु.५.४० कोटी 
इतका निधी वितरीत करण्याबाबत. 
(लेखाशिर्ष २२३५ बी१८३) 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुमयो-२०२३/प्र.क्र.१२८/का-०२ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २९ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा :- १) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.२५५/का-२, 
दि.३०.१२.२०१७. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
३) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. सुमयो-२०२३/प्र.क्र.१२८/का-२, 
दि.१३.०४.२०२३ व दि.२३ जून, २०२३. 


प्रस्तावना :- 

सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी मनोधैर्य योजनेकरीता मागणी क्र.एक्स-१, २२३५, सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, (२४) पीडित महिला व बालक मनोधैर्य योजना (२४)(०१) पीडित महिला व बालक 
मनोधैर्य योजना (कार्यक्रम) (२२३५ बी१८३) या लेखाशिर्षांतर्गत सहायक अनुदान (वेतनेतर) या बाबीखाली 
रु.१८.०० कोटी इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. उपरोक्‍त वाच क्र.३ येथील शासन 
निर्णयान्वये रु.१२.६० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. वित्त विभागाच्या मान्यतेनुसार 
सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरीता सुधारित मनोधैर्य योजनेतंर्गत (2234 बी१८३) या लेखाशिर्षाखाली 
वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिलेला रु.५.४० कोटी इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सदर झासन निर्णयान्वये सन २०२३-२४ वित्तीय वर्षाकरीता सुधारित मनोधैर्य योजनेतंर्गत मागणी 
क्र.एक्स-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, (२४) पीडित महिळा व बाळक मनोधैर्य योजना (२४)(०१) 
पीडित महिला व बालक मनोधैर्य योजना (कार्यक्रम) (2234 बी१८३) या लेखाशिर्षातंर्गत ३१-सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर) या बाबीखाली रु.५.४० कोटी इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, 
आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. आयुक्त, महिला व बाल विकास, आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 


करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुमयो-२०२३/प्र.क्र.१२८/का-०२ 


३. सदर निधी आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण 
यांना तात्काळ वितरीत करण्यात यावा. महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण यांनी आयुक्‍तालयाकडून 
निधी प्राप्त झाल्यानंतर तात्काळ संबंधित जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणांस निश्चितपणे वितरीत करण्यात 
यावा. उपरोक्‍्तप्रमाणे विहित कालावधीमध्ये निधी वितरीत करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, महिला व बाल 
विकास, पुणे व संबंधित महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण यांची राहील. सदर निधी खर्च करताना 
संबंधितांमार्फत वित्त विभागाच्या वेळोवेळी शासन परिपत्रकान्वये विहित तरतुदी व अटी शा्तींचे पालन 
करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


४. नियंत्रणअधिकारी तथा आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी संबंधित महाराष्ट्र राज्य विधि 
सेवा प्राधिकरण यांच्याकडून सदर निधी खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्रे WI करुन शासनास सादर 
करावीत. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२५१/व्यय-६, दि.१८.०८.२०२३ 
अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०८३०१४३९२९४७३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASAD VINAYAKRAO KULKARNI 
P RASA D DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -WOMEN AND. 


CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=83b8be9eb843dd6ecchd6aa4f9eecdOb5f7aca67ff32b2: 
Vi NAYAKRAO f7b9ed2d85ab9442, postalCode=400032, st=Mahi it 

erialNumber=7D19730DDF785210D50C28934B75E9B7B4F5D06B 

6181CF1901CE3E48EC9E3985, PRASAD VINAYAKRAO 


KULKARNI > 
Date: 2023.08.30 14:43:28 +05'30 


(प्र.वि.कुलकर्णी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. मा.मंत्री, महिला व बाळ विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 
७. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव, Hass, Aas, 

८. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०.अपर मुख्य सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११.प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२.आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुमयो-२०२३/प्र.क्र.१२८/का-०२ 


१३.सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई, 

१४.महालेखापाल, २/१ (लेखा व अनुज्ञेयता) / लेखापरीक्षा (मुंबई/नागपूर), 

१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर / मुंबई उपनगर, 

१६.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र, 

१७.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१८. उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे, 

१९.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 

२०.अवर सचिव (का.४/अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याचा विनंतीसह अग्रेषित, 

२१.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२२.निवडनस्ती, का-०२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


